महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
खोली क्र. ५५७ (वि), ५वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्र०२२-२२७९४१७२/२२७९३३४४ Email ID : vrishali.bhingarde @nic.in 
क्रमांक :- प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.१४८/१४-अ दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२२ 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विषय :- वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), 
नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेतील "संशोधन सहायक" हे रिक्‍त पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 


संदर्भ- १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६ 
२) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, 
दिनांक ३१-०८-२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग नस्ती क्र. प्रतिनि २०२२/प्र.क्र.१००/१२-अ यांचा 
प्रस्ताव. 
महोदय/महोदया, 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली 
आहे. संदर्भाधिन क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(वनामती), नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेतील "संशोधन सहायक" चे १ रिक्‍त पद भरण्याबाबत या विभागास 
विनंती केली आहे. 
२. वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या प्रशिक्षण 
संस्थेतील "संशोधन सहायक" चे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 


मंत्रालयीन विभागातील । वसंतराव नाईक राज्य कृषी प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणावरील 
पदाचे नांव विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यालयीन पत्ता 
संस्था (वनामती), नागपूर या 
प्रशिक्षण संस्थेतील 
प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे पदनाम 
व संख्या 
Po 2 3 
सहायक कक्ष अधिकारी संशोधन सहायक (१पद) । वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), 
धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१० 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.१४८/१४-अ 


३. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही परिस्थितीत 
या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार 
नाही. संबंधीत प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद ५ yd) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमित नियुक्‍तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा 
कालावधी पूर्ण करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करू नये. 

४. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन खालील माहितीसह आपल्या 
विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खालील माहितीसह या 
कार्यासनाकडे दिनांक ०५-०९-२०२२ पर्यंत पोहोचतील अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा :- 


१) । कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 
2) | जन्मदिनांक 


३) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 


४ | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) 
(६) 
५) | शौक्षणिक अर्हता 


&) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 


७ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू 
नयेत) 
८) ।मत्ताव दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०२२ रोजीचे) 


९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 


१०) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिळी असल्यास तपज्ञील (पद, 
ठिकाण व कालावधी) 


११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे काय? 


५. एकदा निवडझालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या विभागातून 
सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक 
०५-०९-२०२२ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

६. सद्य:स्थितीत मंत्रालयील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्‍त आहे. 
यास्तव प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी नियुक्‍ती करण्यास विभागाने सहमती दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याच्या 
बदल्यात/जागी संबंधित विभागास तातडीने सहायक कक्ष अधिकारी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.१४८/१४-अ 


७. सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८१७१७०२२२४१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
GAJ A NA N ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
a '95ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4 
1 st ashi 
serial Nut 
BHIMRAO GURAV #2 
GURAV 


Date: 2022.08.17 17:06:40 +05'30° 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD6 
FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :-१) उप सचिव (कार्यासन/१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
२) संचालक (सीपीटीपी), वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण, संस्था, 
धरमपेठ, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २९-०७-२०२२ च्या पत्रास अनुसरुन सादर. 
३) सा.प्र.वि./१४-अ(संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


